महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना, 
नविन लेखाशिर्षास मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
गृह विभाग, 
क्रमांक : कुआयो-१०२२/प्र.क्र.३४७/पोल-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ३१.१०.२.०२३ 


संदर्भ- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र .पोआ/कक्ष-२(७)/ 
र.व का./१४७/२०१९, दि. ४.११.२०१९. 


प्रस्तावना - 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी “महाराष्ट्र पोळीस कुटुंब आरोग्य योजना “ या योजनेचे स्वतंत्र लेखाशिर्ष 
उघडण्याचा प्रस्ताव संदर्भाधीन पत्रान्वये सादर केला आहे. त्या अनुषंगाने वित्त विभागाने, “महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब 
आरोग्य योजना” साठी, पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई व पोलीस महासंचालक यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र 
लेखाशिर्ष उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यावर शासनाने आता पुढीलप्रमाणे 


निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी “महाराष्ट्र पोळीस कुटुंब आरोग्य योजना “ या योजनेचे स्वतंत्र लेखाशिर्ष 
उघडण्याचा प्रस्ताव सादर केला असून, त्या अनुषंगाने वित्त विभागाने, “महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना” 
साठी, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई व पोलीस महासंचालक यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष उपलब्ध HOA 
दिले असून, त्यास महालेखापाल कार्यालयाने ना-हरकत कळविली आहे. सदर दोन्ही कार्यालयांचे स्वतंत्र 


लेखाशिर्ष पुढीलप्रमाणे आहे. 
१. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालयासाठी 

२०५५ Police 

Loe] | 1111111 

११३ Welfare of Police personnel 

11 | Maharashtra Police Kutumba Arogya 
Yojana 

(0.9)(09) Maharashtra Police Kutumba Arogya 
Yojana. Commissioner of Police, Greater 
Mumbai (Voted) Committed) (२०५५ ए२२१) 


शासन निर्णय क्रमांकः कुआयो-१०२२/प्र.क्र.३४७/पोल-७ 


२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालयासाठी 
२०५५ Police 
ae = 
११३ Welfare of Police personnel 
शिका Maharashtra Police Kutumba Arogya 
Yojana 
(०१)(०२) Maharashtra Police Kutumba Arogya 


Yojana. Inspectorate of Police (Voted) 


(Committed) (20448238) 


२. उपरोक्त दोन्ही कार्यालयांच्या लेखाशिर्षास याद्वारे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
लेखाशिर्ष व आठ अंकी संगणक सांकेतांक वापरण्यात यावा. त्यासाठी लागणारे उददीष्ट “०५०-इतर खर्च” असे 
देऊन, सदर योजनेसाठी लागणारी रक्‍कम विचारात घेऊन, तेवढया पुरेड्या रकमेची तरतूद करण्यात यावी. 


8 सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र ३८४६/व्यय-७, दिनांक २६.०६ 2023.0 
महाळेखापाल कार्यालयाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.४६/२०२३-२४/४३१, दिनांक ६.०७.२०२३ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


,५ Patan निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharahstra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३११०१११२५०१८०२९ असा आहे. तसेच हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NARAYAN BIRA MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=1dfb457576797050f1 9aafaa495673fc843c789942459cd39 


पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 
पोलीस आयुक्त.मुंबई ,बृहन्मुंबई , 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 


fc5561071b4a70c, postalCode=400032, st=Mahara 
Bl RA MA N F serialNumber=79C09BA352C5B3E65B2591 13F1CD 
EA9A24411D7F622D2ED20BF, cn=NARAYAN BIRA MANE 
Date: 2023.11.01 11:24:40 +05'30' 
(नारायण बि. माने) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


७. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


5१1, 
\CFAB29FB961D4 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुआयो-१०२२/प्र.क्र.३४७/पोल-७ 


८. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/अर्थ-११/अर्थबळ/त्रण व हमी), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कार्यासन अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. व्यवस्थापक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय शाखा, मुंबई 

११. निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


